पदोन्नती 

सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२(स्थापत्य) 
संवर्गातून महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा गट-अ 
Adie उप विभागीय अभियंता पदावर 
पदोन्नतीने पदस्थापना. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः पीओजी-२०२०/प्र.क्र.३६/सेवा-२ 
मंत्रालय, मुंबई 
दिनांक: १९.०६.२०२० 


वाचा- शासन आदेडा, सा.बां.वि. क्रमांकः पीओजी-२०२०/प्र.क्र.३६/सेवा-२, 
दि.२९.४.२०२० 


शासन आदेशा 
सन २०१८-१९ च्या निवडसूचीतील खालील तक्त्यामध्ये नमूद केलेल्या सहाय्यक अभियंता 
श्रेणी-२ (स्थापत्य) यांच्यासह soar गायकवाड, श्री.विजयकुमार देसाई व श्री.शिवानंद बिराजदार 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी - २ (स्थापत्य) यांना, सहाय्यक अभियंता श्रेणी- २ (स्थापत्य) संवर्गातून महाराष्ट्र 
अभियांत्रिकी सेवा, गट-अ मधील उप विभागीय अभियंता ( स्थापत्य) पदावर संदर्भाधीन दि.२९.४.२०२० च्या 
आदेशान्वये तदर्थ पदोन्नती देण्यात आली आहे. त्यापैकी श्री.बिराजदार हे नियत वयोमानानुसार 
दि.३०.४.२०२० रोजी सेवानिवृत्त झाळे असून श्री.देसाई व श्री.गायकवाड हे नियत वयोमानानुसार 
दि.३१.५.२०२० रोजी सेवानिवृत्त झाले. त्यामुळे या ३ अभियंत्यांची नावे वगळून खालील तक्त्यामध्ये नमूद 
केलेल्या उर्वरित सहायक अभियंता श्रेणी-२ यांची पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर 

दर्शविलेल्या ठिकाणी या आदेशान्वये करण्यात येत आहे. 


अ.क्र.  स.अ.श्रेणी-२ यांचे नांव पदोन्नतीचा | वाटप करण्यात पदस्थापना 
प्रवर्ग । आलेला विभागीय 
संवर्ग 
वि . श्रीमती संध्या विजयशंकर ats । खुला औरंगाबाद उप अभियंता, मुख्य 
(श्रीमती संध्या आनंदराव निकम) अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, 
औरंगाबाद कार्यालय 
२. श्रीमती क्रतिका धनंजय शास्त्री | a ट्रीय महामार्ग उप विभाग 
(श्रीमती अंजली काशिनाथ .५४, नागपूर 
एकबोटे) 
3.| श्रीमती सरिता सुजीत देशपांडे  ।खुला पुणे उप अभियंता, महाराष्ट्र 
राज्य रस्ते विकास 
महामंडळ, मुंबई अंतर्गत 
पुणे कार्यालय 


शासन SIGS क्रमांकः पीओजी-२०२०/प्र.क्र.३६/सेवा-२ 


अ.क्र. | स.अ.श्रेणी-२ यांचे नांव पदोन्नतीचा वाटप करण्यात पदस्थापना 
प्रवर्ग । आलेला विभागीय 
संवर्ग 
४. श्रीमती योगिता रमणलाळल खुला पुणे उप अभियंता, मुख्य 
गुजराथी अभियंता, 
(श्रीमती योगिता संतोष टापर) सा.बां.प्रा.विभाग, पुणे 
कार्यालय 
५. श्रीमती विद्या निवृत्ती चामले खुला औरंगाबाद राष्ट्रीय महामार्ग उप 
विभाग, सिल़ोड 
६. | श्रीमती पुनम निलेश बजाज खुला अमरावती सहायक अधीक्षक 
(श्रीमती पुनम WHat घुमन) अभियंता, सा.बां. 
मंडळ, अकोला 
७. श्रीमती Brae ललित लाहोटी खुला कोकण-२ मुख्य अभियंता,राष्ट्रीय 
(श्रीमती शितळ घनश्याम राठी) महामार्ग(सा.बां), कोकण 
भवन, नवी मुंबई अंतर्गत 
८.| श्रीमती रूपा सुरेश महात्रे खुला नागपूर उप अभियंता, दक्षता व गुण 
(श्रीम. रूपा उ. साबळे) इ.मा.व नियंत्रण मंडळ, नागपूर 
g.| श्रीमती सुनिता दौलतराव पाटील | खुला पुणे सा.बां.इमारती उप विभाग 
इ.मा.व. क्र.२, पुणे 
शं ५ श्रीमती रेणुका सर्वीत्तम सोवळे खुला पुणे सा.बां.इमारती उप विभाग 
क्र.३, पुणे 
११ श्रीमती विनीता संतोष करवीर खुला पुणे उप अभियंता, मुख्य 
(श्रीमती विनीता लक्ष्मण अभियंता, सा.बां.प्रा. 
कुलकर्णी) विभाग, पुणे कार्यालय 
(दि.३०.६.२०२० रोजी 
श्री.एन.पी. कांबळे यांच्या 
सेवानिवृत्त होणाऱ्या 
पदावर) 
१२ श्रीमती अ.अ.आमटे खुला कोकण-२ मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय 
(श्रीमती अनिता भार्गवराम गानू) महामार्ग(सा.बां), कोकण 
भवन, नवी मुंबई अंतर्गत 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन SIGS क्रमांकः पीओजी-२०२०/प्र.क्र.३६/सेवा-२ 


अ.क्र. | स.अ.श्रेणी-२ यांचे नांव पदोन्नतीचा | वाटप करण्यात पदस्थापना 
प्रवर्ग । आलेला विभागीय 
संवर्ग 
93| श्रीमती रिता अवधेश शुक्ला खुला नागपूर उप अभियंता, मुख्य 
(श्रीमती रिता चंद्रकांत नगरकर) अभियंता, सा.बां.प्रा. 
विभाग, नागपूर कार्यालय 
१४ श्रीमती अंजली नि.शहाकार खुला कोकण-२ मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय 
(श्रीमती अंजली प्रश्चनाथ भोमज) महामार्ग(सा.बां), कोकण 
भवन, नवी मुंबई अंतर्गत 
१५ श्रीमती कविता संदिप इसोरे खुला कोकण-२ उप अभियंता, अधीक्षक 
इ.मा.व. अभियंता, संकल्पचित्र 
मंडळ, कोकण भवन, नवी 
मुंबई अंतर्गत 
१६ श्रीमती शौलजा विश्वनाथ घुले खुला कोकण-२ मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय 
(श्रीमती शौळेजा LAST राठोड) ASMA), कोकण 
भवन, नवी मुंबई अंतर्गत 
१७ श्रीमती प्रियवंदा मनोहर बोरकर | खुला नागपूर उप अभियंता, दक्षता व गुण 
अ.जा. नियंत्रण मंडळ, नागपूर 
१८| श्रीमती स्पृहा प्रकाड कापरे खुला नागपूर उप कार्यकारी अभियंता, 
(श्रीमती स्पृहा रमेश करमाडे) सा.बां.विभाग क्र.३, नागपूर 
१९ श्रीमती सविता प्रभाकर पंपटवार । खुला नागपूर सहा.अधीक्षक अभियंता, 
(श्रीमती सविता अनिल गबाळे) सा.बां.मंडळ, चंद्रपूर 
२१ श्रीमती राजश्री महारूद्र पाटील खुला पुणे मार्ग प्रकल्प उप विभाग 
(श्रीम. राजश्री गजानन दिवाण) क्र.७, पुणे 
२१ श्रीमती सविता शिवाजी ढेपे खुला पुणे उप अभियंता, दक्षता व गुण 
नियंत्रण मंडळ, पुणे 
२२ श्री.एस.एल.हजारी, ATS) खुला औरंगाबाद राष्ट्रीय महामार्ग उप 
विभाग क्र.३, औरंगाबाद 
२३ श्री.ए.वाय.देशमुख खुला नाशिक सा.बां.प्रकल्प उप वि 
( बीओटी), नाशिक 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन SIGS क्रमांकः पीओजी-२०२०/प्र.क्र.३६/सेवा-२ 


अ.क्र. | स.अ.श्रेणी-२ यांचे नांव 


पदोन्नतीचा 


वाटप करण्यात 


पदस्थापना 


प्रवर्ग । आलेला विभागीय 
संवर्ग 

२४ श्री.महेंद्र त्रिमिवनदास गगळाणी ।खुला कोकण-२ उप अभियंता, दक्षता व गुण 
नियंत्रण मंडळ, कोकण 
भवन, नवी मुंबई 

२५ श्री.अनिलकुमार रामराव सोनुने खुला अमरावती WABI विभाग wy, 

इ.मा.व. अमरावती 
( दि.३०.६.२०२० रोजी 
श्री.देशामुख यांच्या 
सेवानिवृत्तीने Rea 
होणाऱ्या पदावर) 

२६ श्री.अनिलकुमार जयकुमार संगई । खुला अमरावती उप कार्यकारी अभियंता, 
राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, 
अमरावती 

२७ श्री.संजय भास्करराव पोतदार खुला अमरावती उप कार्यकारी अभियंता, 
सा.बां.विभाग, बुलडाणा 

२८ श्री.राजेंद्र सुधाकर वाघ इ.मा.व ।खुला अमरावती राष्ट्रीय महामार्ग उप 


विभाग क्र.२, अमरावती 


२. संबंधित मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग /मुख्य 


कार्यकारी अधिकारी/ 


अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ यांना अशी विनंती करण्यात येते की, त्यांच्याकडे नियुक्‍त 
असलेल्या संबंधित सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ यांना पदोन्नतीचे व सविस्तर नियुक्‍तीचे आदेश निर्गमित 


झाल्याच्या दिनांकापासून तात्काळ कार्यमुक्त करावे व नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी कमीतकमी पदग्रहण 


अवधी घेऊन रजेवर न जाता किंवा कोणत्याही प्रकारे नियुक्‍ती रद्द करण्याचे अभिवेदन न करता रुजू 
होण्याचे आदेश द्यावेत. तथापि, कोविड-१९ संसर्ग परिस्थितीमुळे याबाबत शासनाचे वेळोवेळीचे आदेशा 
विचारात घेवून संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता यांनी कार्यवाही करावी. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


प्रत, 


शासन SIS क्रमांकः पीओजी-२०२०/प्र.क्र.३६/सेवा-२ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००६१९१२५००२८७१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Patil Swati Sachi 
1t Of Maharasht 


Patil Swati 0५ 
postalCode=400032, st=MAHARASHTRA, 
A. 


20=a08a4a756cd7e1e1ea2a6f91922d1 
Of103cebd4479009332254467 2eefd3784b, 


serialNumber=41a9218232bbaea65861213 
a C h | Nn d86d108¢a7c48905da5f33dba9c86662cb8f 

9e18, Patil cI 

Date: 2020.06.19 13:02:09 +05'30' 


(स्वा.स.पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई पत्राने 

महालेखापाल-१/ २ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 

महाव्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई 

सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 

५. अधीक्षक अभियंता व सहसंचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक 

६. सर्व अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ 

७. सर्व सहायक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) यांना संबंधित मुख्य अभियंता सा.बां.प्रा. विभाग 
यांच्यामार्फत. 

८. मा. मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

९. मा. मंत्री सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१०.मा. राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (उपक्रम वगळून)यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

११.मा. राज्यमंत्री सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१२.अपर मुख्य सचिव (सा.बां.) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३.सचिव (रस्ते) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४.सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहाय्यक , सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 

१५.कार्यासन सेवा-१,सेवा-३,आस्थापना- १/३, सेवा-६, संगणक कक्ष, सा.बां.विभाग,मंत्रालय, मुंबई, 

१६.कार्यासन सेवा-२ (निवडनस्ती) सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 


०८ “७ AD -5 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


